श्रीम.रुपा मेस्त्री, कार्यक्रम व्यवस्थापक, महिला 
आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), बांद्रा, मुंबई 
यांचा दि.८.१०.२०२३ ते दि.१४.१०.२०२३ 
(प्रवासाच्या दिवसांसह या कालावधीतील 
ट्युनिशिया येथील परदेश दौरा. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- MWC-10011(11)/27/2023-DESk10 (Comp. No.656639) 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०५ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परदौ-१४२०/प्र.क्र.२६/११, दि.१.२.२०२१. 
2. Ministry Of External Affairs यांचे कार्यालयामार्फत ई-पोलीटिकल क्लीअरन्स (Ref. No. 
EPC2408232834§TN) अन्वये प्राप्त झालेली मान्यता. 
प्रस्तावना :- 


ट्युनिशिया येथे दि.८.१०.२०२३ ते दि.१४.१०.२०२३ या कालावधीत “Project Partners 
Knowledge Exchange Workshop- Transformation of Agricultural & Food Systems” या 
विषयावर कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. 
२. सदर कार्यशाळेसाठी श्रीम.रुपा मेस्त्री, कार्यक्रम व्यवस्थापक, महिळा आर्थिक विकास 
महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांना उपस्थित राहण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग, Ministry Of External 
Affairs यांचे कार्यालयामार्फत ई-पोळीटिकल क्लीअरन्स (Ref. No. 5270२५०९२३८९३५६1॥) प्राप्त 
झाले आहे. 
३. त्यानुसार श्रीम.रुपा मेस्त्री, कार्यक्रम व्यवस्थापक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, 
मुंबई यांना दि.८.१०.२०२३ ते दि.१४.१०.२०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत ट्युनिशिया येथे 
“Project Partners Knowledge Exchange Workshop- Transformation of Agricultural & Food 
Systems” या विषयावर आयोजित कार्यशाळेस सहभागी होण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

श्रीम.रुपा मेस्त्री, कार्यक्रम व्यवस्थापक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई यांना 
दि.८.१०.२०२३ ते दि.१४.१०.२०२३ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत ट्युनिशिया येथे “Project 
Partners Knowledge Exchange Workshop- Transformation of Agricultural & Food 
Systems” या विषयावर आयोजित कार्यशाळेस सहभागी होण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर परदेश SMa संपूर्ण कालावधी हा कर्तव्य कालावधी म्हणून समजण्यात यावा. 
३. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी जाण्या- येण्याचा विमान प्रवास, विसा खर्च तसेच तेथील निवास 
खर्च Deutsche Gesetschaft for Internationale Zusammenarbeit (GIZ) UT संस्थेमार्फत करण्यात 
येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः MWC- 10011(11)/27/2023-DESk10 (Comp. No.656639) 


४. Max WRT कार्यक्रमाबाबतचा Wear दौरा पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
विदेश दौऱ्यासंबंधिचा विस्तृत अहवाल संबंधित प्रशासकीय विभागास आणि सामान्य प्रशासन विभागास 
सादर करावा. तसेच, विदेश दौऱ्यात प्राप्त केलेल्या ज्ञानाचा/ कौशल्याचा उपयोग अन्य अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा. 
५. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने दि.१३.९.२०२३ अन्वये दिलेली मान्यता व केंद्र 
शासनाच्या विदेडा मंत्रालयामार्फत ई-पोलीटिकल FRAT (Ref. No. 570२५०९२३८९३५६॥९) 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००५१४५४३३३०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=201303bc41 ec1 fa4d14ccef33019b230317b039f951887d 


d25d72febda9 1 bf82, postalCod 1032, st= 
-9F3AO8DCEC2321C344A1916033CF8C938EFBESOC 
42926638012D340624F73C19, cn=SAHEBRAO DHANRAJ BHOYE 


1023.10.05 16:06:54 +05'30 


(साहेबराव भोये) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१. मा.मंत्री, महिला व बाळ विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
2 

3 

४ 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
The Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi 
The Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi 
५. The Secretary, Department of Economic Affairs, Government of India, New Delhi 
&. The Secretary, Department of Personal and Training, Government of India, New Delhi 


The Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, New Delhi 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) / (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 
११. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
१३. श्रीम.रुपा मेस्त्री, कार्यक्रम व्यवस्थापक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


